नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना (गट-अ 
/ राजपत्रितो संवर्गातील, अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :-ज्येष्ठता-१६२३/प्र.क्र.२६/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०६ मार्च, २०२३. 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 
२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक- ज्येष्ठता-१६२२/१५७१/प्र.क्र.०३/नवि-२७, 
दि.१६.०२.२०२३. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्रमांक 2 येथीळ दि.१६.०२.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये नगर रचना व 


मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ ते दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता Ye 


प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. 


२. आता, उप संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची 


स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सदर परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे 


प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. 


३. सदर दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका 


क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायानिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 


दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील 


अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. तसेच, उपरोक्त न्यायालयीन 


प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार 


ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. त्याचप्रमाणे, श्री.न.भा.नागरगोजे, सहायक संचाळक, नगर रचना 


यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.४११/२०२० व 


शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-१६२३/प्र.क्र.२६/नवि-२७ 
श्री.सु.ल.कमठाणे, सहायक संचालक, नगर रचना यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 


खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.३५४/२०२० वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन 


राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्येष्ठता सूचीबाबत काही त्रुटी / आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात आवश्‍यक त्या कागदपत्रासह विहित मार्गाने 


शासनाच्या निदर्शनास आणाव्यात. विहित मुदतीत त्रुटी/आक्षेप प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचे 


काहीही म्हणणे नाही, असे समजून सदर ज्येष्ठता यादी अंतिम करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात 


येईल. 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥80/959॥॥॥9.9०९०.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२३०३०६१२५६४०३५२५ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vijay Karbhari 
Chaudhari 
सहपत्र:- परिशिष्ट-अ (विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सर्व संबंधित उप संचालक, नगर रचना यांना 
(संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 
२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. सर्व सहायक संचालक, नगर रचना. 
४. निवडनस्ती (नवि-२७. 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


'पदावरील (दिनांक- नू दिनांक (दिनांक- 
नियुक्तीचा । महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-| महिना-वर्ष) (दिनांक- 
मार्ग वर्ष) महिना-वर्ष) 


: 
सरळसेवा | ०५/०१/१९६८ ०९/११/२०१२ | ०९/११/२०१२ | ३१/०१/२०२६ | मास्टर डिग्री प्लॅनिंग 
डी.आकिटेक्चरल असि., 
पदोन्नत । २६/०२/१९६७ ०२/०२/२०१५ । ०२/०२/२०१५ | २८/०२/२०२५ ,सो.ई., बी.ई. 
(सिव्हिल), एम.टेक. (टी. 
अँण्ड सी.सी. 


श्री.मोहम्मद रजा खान 


सरळसेवा । २५/०७/१९७१ ११/०३/२०१९ । ११/०३/२०१९ | ३१/०७/२०२९ | बी.ई. (सिव्हिल), एम.टेक. | दि.१९.०७.२०२२ 
रोजीच्या आदेशान्वये सह 
संचालक, नगर रचना 
पदावर पदोन्नत. 
श्रीमती जयश्रीराणी पदोन्नत । २२/१२/१९६७ इ.मा.व ०५/०३/२०२१ । ०५/०३/२०२१ । ३१/१२/२०२५ Satz. 
बाळकृष्ण सुर्वे एएमआयई 
एम.टेक.(1&('?), मे 


पडिली कनी निकाय ह ama 
ए.आय.टी.पी 
वी 40. पन 0409 
देशमुख एम.टेक. (T & CP) 


अ. - | संबंधित मतारीख वि संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती शैक्षणिक अभिप्राय 


क्र. | क्रमांक नाव 'पदावरील (दिनांक- रुजू दिनांक (दिनांक- दिनांक 
नियुक्तीचा । महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-| महिना-वर्ष) (दिनांक- 
मार्ग वर्ष) महिना-वर्ष) 


।क्‍ ६३ | ७ | ८ | १ | 2१0 
९ ९ श्री.धनंजय शिवगांडा खोत | पदोन्नत | २७/०८/१९६८ | भ.ज.(क) ०९/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३१/०८/२०२६ बो.इ.सिव्हिल, 
1 
१० १० श्री.बजय बाबाराव शेडे | पदोन्नत | ०१/१०/१९६८ अ.जा. ०९/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३०/०९/२०२६ बो.इ.सिव्हिल, 
1010 1: ee ee ed ee | 

नागरगोजे एम.टेक. (T & CP) 


शर १२ पदोन्नत २८/०४/१९६७ वि.जा.(अ) ०९/०३/२०२१ ०५/०३/२०२१ | ३०/०४/२०२५ बा.इ.स ; 
एम.प्लॅनिंग, अर्बन 
प्लॅनिंग, एम.ई., 
न ene 


एम.टेक. (T & CP) 
uma 
कमठाणे ए.आय.टी.पी. सेवानिवत्त. 
१५ १५ र र a 


श्री.वजयकुमार लक्ष्मण । पदोन्नत | ०९/०३/१९७० | भ.ज.(क) | ०८/०३/२०२१ | ०८/०३/२०२१ | ३१/०३/२०२८ बी.ई.सिव्हिल, 
Pe ee ee ee ती 
१६ १६ श्री.ओवेस एजाज मोमीन | पदोन्नत | २०/०६/१९७६ | Sara. १९/०७/२०२१ | ०८/०३/२०२१ | ३०/०६/२०३४ | डो.सो.ई., बी.आचे., 


१७ १७ । श्रा.हषेल चंद्रकांत बाविस्कर| सरळसेवा | ०४/०१/१९८० अ.जा. १३/०७/२०२१ । १३/०७/२०२१ | ३१/०१/२०३८ | बो.आचे. (B.Arch), 
एम.सी.पी.(॥॥(९7) 
(Masters in City 
श्री.प्रमोद भाऊराव गावंडे २३/०८/१९६६ ०९/०६/२०२२ | ०८/०६/२०२२ | ३१/०८/२०२४ | बो. टेक. | 


अ. व शि संबंधित मतारीख a संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिवृत्ती शैक्षणिक अभिप्राय 


क्र. | क्रमांक नाव 'पदावरील (दिनांक- रुजू दिनांक (दिनांक- दिनांक 
नियुक्तीचा । महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-| महिना-वर्ष) (दिनांक- 
मार्ग वर्ष) महिना-वर्ष) 


१९ | १९ | श्री.दत्तात्रय निवृत्ती पवार ०१/०६/१९६६ खुला ०८/०६/२०२२ | ०८/०६/२०२२ | ३१/०५/२०२४ | बो.ई.सिव्हिल, एम.टेक शा 
(T& CP) 


Ro श्री.प्रभाकर गणपत नाळे पदोन्नत ०१/०६/१९६५ S.A, ०९/०६/२०२२ । ०९/०६/२०२२ | ३१/०५/२०२२ प 
T= त ss 
(अस्थीव्यंगता) 
i a a 


Digitally signed by Vijay Karbhari Ch 


Vijay Karbhari वणा दण eas 
Cc h d h at all OU = URBAN DEVELOPMENT 
1 a U 1 ar | Date: 2023.03.06 16:32:39 +05'30' 
( विजय चौधरी ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


